अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा अहमदनगर 
जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१०४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०६ जून, २०२३. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा.बां.प्रादे.विना/प्रआ/दर्जोन्नत/(श्रीगोंदा जि.अ,नगर)/७१२/सन २०२३, 
दि.१३/०२/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे.तसेच मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी सदर रस्ते CHAT करण्याबाबत मागणी 


केली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, 


सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची मागणी विचारात घेऊन अहमदनगर 


जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग,प्रमुख जिल्हा मार्ग 


म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जान्नत quad 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी, 
पिपळगांव पिसा साखर कारखाना | ग्रामीण मार्ग -१६३  । (०/०० ते ७/००) 93.400 कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
काळेगाव चौधरी वस्ती ते (नगर) ७.०० कि.मी. मार्ग- २२४ 
तालुका हद्द रस्ता. ग्रामीण मार्ग -१२ (0/00 ते &/400) 
&.4oo कि.मी. 
२. घारगांव फिरंगाईमळा बेलवंडी बु. | ग्रामीण मार्ग -९५ (0/00 ते ६/५०० १३.०० कि.मी. = प्रमुख जिल्हा 
ass! लाढाणेवस्ती बेलवंडी ६.५०० कि.मी. मार्ग- २२५ 
शुगर काकडेवस्ती ते लोणीव्यंकनाथ । ग्रामीण मार्ग -९६ (०/०० ते ६/५००) 
रस्ता. ६.५०० कि.मी. 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


३. भोयरे गांगर्डा (पारनेर तालुका हद्द) | ग्रामीण मार्ग -२३९ । (0/00 ते 3/00) १५.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
सारोळा सोमवंशी निंबवी एरंडोली ३.०० कि.मी. मार्ग- २२६ 
हंगाक्लास बेलवंडी बुद्रुक रस्ता. ग्रामीण मार्ग -८७ (0/00 ते 3/00) 

3.00 कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग- | (0/00 ते ६/००) 
१३१ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग -२९२ । (०/०० ते 3/00) 

३.०० कि.मी. 

४. रा.मा.-६०(नगर दौड रस्ता) ते बाबुर्डी | इतर जिल्हा मार्ग- । (0/00 ते 22/00) २२.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
श्रीगोंदा चांडगाव कर्जत तालुका हद्द | १३६ २२.०० कि.मी. मार्ग- २२७ 
ते प्रजिमा-६५ धालवडी पिंपळवाडी ते 
प्रजिमा-६७ ते सोनालवाडी ते राजीन 
ते रामा-५४ रस्ता 

ष्‌. wast  (रामा-५;७ कोकणगाव | इतर जिल्हा मार्ग- | (0/00 ते ८/२०० १७.९०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
हिरडगाव चांडगाव भिंगाण खुर्द ते | १३८ ८.२०० कि.मी. मार्ग- २२८ 
प्रजिमा-६२ रस्ता (श्रीगोंदा पेडगाव | ग्रामीण मार्ग -१९३ व | (०/०० ते १/५००) 
रोड) नॉन प्लॅन १.५०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग -१९७ । (0/00 ते ४/४००) 
४.४०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग -३८ (०/०० ते ३/८००) 
३.८०० कि.मी. 

६. प्रजिमा-५३(मांडवगण) बांगडे | ग्रामीण मार्ग -१४ (०/०० ते ७/००) २४.२०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
ढवळेवाडी टाकळी लोणार तांदळी ७.०० कि.मी. मार्ग- २२९ 
दुमाला आढळगाव रस्ता. (रा.मा.५५) | इतर जिल्हा मार्ग- | (०/००ते १७/२००) 

१३५ १७.२०० कि.मी. 

७. रा.मा.-०८ (सोलापूर रोड) | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/००ते १६/००) १६.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
आंबिलवाडी गुणवडी मांडवगण | ३०१ १६.०० कि.मी. मार्ग- २३० 
निंबोडी वडघुल खांडगाव बांगर्डे 
रस्ता. 

८. कोडेगव्हाण प्रजिमा-५७ पिप्री फाटा | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/००ते ८/००) ११.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
पिंप्री कोलंदर म्हसे उक्‍कडगाव रस्ता. | १३० ८.०० कि.मी. मार्ग- २३१ 

ग्रामीण मार्ग -१५७ । (०/००ते 3/00) 
३.०० कि.मी. 

९. नगर पुणे रस्ता ते पळवे बु. | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/००ते २/५००) १९.५०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
कळमकरवाडी रांजणगांव ते देवदैठण | २९२ २.५०० कि.मी. मार्ग- २३२ 
रामा-६६ ते राजापूर रायगव्हाण पिंप्री | इतर जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते 4/00) 
कोलंदर ते इजिमा-१३० रस्ता. १२९ १७.०० कि.मी. 

१०. वाळवणे पिंप्री गवळे रांजणगाव मशिद | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/०० ते १६/००) १६.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
(पारनेर तालुका हद्द) उख्खलगाव | ३०२ १६.०० कि.मी. मार्ग- २३३ 


सुरेगाव केळगाव कोरेगाव प्रजिमा- 
५४ रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


११. रा.मा.-६० घारगाव घोटवी सुरोडी | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/०० ते २९/४०० | २९.४०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
भानगाव पुईफाटा टाकळी लोणार | ३११ २९.४०० कि.मी. मार्ग- २३४ 
कोसेगव्हाण फाटा (कर्जत तालुका 
हद्द) भोसे बिटकेवाडी रस्ता. 

१२. श्रीगोदा वेळु चिखलठाणवाडी | इतर जिल्हा मार्ग- | (०/०० ते 92/00) २२.७०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
कणसेवाडी अजनुज आर्वी अनगरे | १४० १२.०० कि.मी. मार्ग- २३५ 
कौठा रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग- | (0/00 ते १०/५०० 

३०५ १०.५०० कि.मी. 

१३. रामा-६६ बेलवंडी चिभळा शिरसगाव | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/०० ते १४/४०० | १४.४०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
बोडखा रामा-६० नगर दौंड रस्ता. १३३ १४.४०० कि.मी. मार्ग- २३६ 

१४. चिभळा वांगदरी कष्टी शिपलकरवाडी | इतर जिल्हा मार्ग- । (०/०० ते १२/६०० | १८.६०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
कौठा प्रजिमा-०३ ते अजनुज | १३९ १२.६०० कि.मी. मार्ग- २३७ 
खरातवाडी रस्ता. ग्रामीण मार्ग -४२ (0/00 ते ६/००) 

६.०० कि.मी. 

१५. वडगाव ठिदोडी ठाणगेवाडी चिभळा | ग्रामीण मार्ग -२२ (०/०० ते ४/१००) २०.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
लोणीव्यंकनाथ ते वेताळवाडी ते रामा- ४.१०० कि.मी. मार्ग- २३८ 
६७(श्रीगोंदा-पारगाव रोड) रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग- । (0/00 ते १५/९०० 

३०६ १५.९०० कि.मी. 

१६. मांडवगण बनपिप्री तरडगव्हाण | ग्रामीण मार्ग-११७ । (०/०० ते ५/००) १२.६०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
थिटेसावंगी )कर्जत ताजुका हद्द ( ५.०० कि.मी. मार्ग- २३९ 
निमगाव गांगर्डा रस्ता. इतर जिल्हा मार्ग- । (0/00 ते ७/६००) 

३३४ ७.६०० कि.मी. 

१७. रामा-६० (काष्टी) सांगवी दु. OAT मार्ग -४१ (०/०० ते ५/००) १२.०० कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
उसळीची आई निमगांव खलु ५.०० कि.मी. मार्ग- २४० 
क ग्रामीण मार्ग -२०८ ‘| (0/00 ते ७/००) 

७.०० कि.मी. 

१८. कडुस (पारनेर तालुका हद्द) वडाची | ग्रामीण मार्ग -०३ (०/०० ते ८/००) 93.400 कि.मी. । प्रमुख जिल्हा 
वाडी येवती ढवळगाव प्रजिमा-५७ ८.०० कि.मी. मार्ग- २४१ 
माठ प्रजिमा-५८ रस्ता. ग्रामीण मार्ग -११ (0/00 ते ५/५००) 

4 Goo कि.मी. 
एकूण ३११.३०० कि.मी 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३११.३०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४८२२.०१५ -- ३११.३००) म्हणजेच ५१३३.३१५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत २१५.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३३७४.८२०-२१५.५००) म्हणजेच 
३१५९.३२० इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९५.८०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (९८३६.२८०-९५.८००) म्हणजेच ९७४०.४८० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१५२५१२३८१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


